अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण 
विभागांतर्गत शिधावाटप अधिकारी (गट-ब) 
संवर्गातील अधिकारी यांच्या नियतकालिक 
बदलीबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग 
शासन आदेश क्रमांक : बदली-२३२३/प्र.क्र.१३६/ ना.पु.१५ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई -४०० ०३२. 
दिनांक :- १८ मे, २०२३. 


वाचा :- १) महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि झासकीय कर्तव्य पार पाडताना 
होणाऱ्या विलंबास प्रतिबंध अधिनियम, २००५ 
२) नियंत्रक, शिधावाटप व संचालक नागरी पुरवठा, मुंबई यांचे पत्र क्र. निशि/आस्था/४- 
अ/का.वि.११६/२०२३/जा.६६, दि. १.२.२०२३ 


शासन आदेश :- 

महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि शासकीय कर्तव्य पार पाडताना होणाऱ्या 
विलंबास प्रतिबंध अधिनियम, २००५ मधील कलम ४ (9), ४ (२), ४ (३) व ४ (४) अनुसार खाली नमूद केलेल्या 
अधिकारी यांची त्यांच्या नावासमोरील स्तंभ-४ मध्ये दर्शविलेल्या ठिकाणी बदली / मुदतवाढ देण्यात येत आहे :- 


अ.क्र अधिकारी यांचे नाव सध्या पदावर कार्यरत बदलीनंतर पदस्थापनेचे कार्यालय 
असलेले कार्यालय 
॥ गी. | २ ३ ye 2 ५ ५७ 0 
श्री. अविनाश काशिनाथ | शिधावाटप अधिकारी दि. ३१.८.२०२३ रोजी सेवानिवृत्त होत 
पाटील “ग” परिमंडळ कांदिवली | असल्याने बदली अधिनियम,२००५ 


मधीळ कलम OYA) मधील 


द न तरतूदीनुसार बदली न करता कार्यरत 
असलेल्या पदावर मुदतवाढ देण्यात येत 
आहे. 

श्री. दत्तात्रय पांडुरंग नागरे । शिधावाटप अधिकारी श्री. एकनाथ पवार यांच्या बदलीने 
2. 39 “3” माटुंगा Rea होणाऱ्या शिधावाटप अधिकारी 
३८ “फ” कल्याण या पदावर. 
श्री. सुनिल सिताराम राठोड | शिधावाटप अधिकारी कार्यरत पदावर १ वर्षासाठी मुदतवाढ 
2 “ई” परिमंडळ, वडाळा | देण्यात येत आहे. 
श्री. दिनेश उदेभान | शिधावाटप अधिकारी श्री. विनोद गुरसळे यांच्या बदलीने 

४. | सोईतकर अ” परिमंडळ, परेल Rea होणाऱ्या शिधावाटप अधिकारी 

३ “अ“नुरबाग या पदावर. 
श्रीमती सुरेखा रविंद्र चव्हाण | शिधावाटप अधिकारी कार्यरत पदावर १ वर्षासाठी मुदतवाढ 


३६ “फ” ठाणे देण्यात येत आहे. 


शासन आदेश क्रमांकः बदली-२३२३/प्र.क्र.१३६/ ना.पु.१५ 


श्रीमती जयश्री सिताराम 


शिधावाटप अधिकारी 


कार्यरत पदावर १ वर्षासाठी मुदतवाढ 


र टोकेकर th” परिमंडळ, ठाणे देण्यात येत आहे. 
श्री. सतिठा कोकरे, यांच्या बदलीने रिक्‍त 
शिधावाटप अधिकारी 
७. श्री. सचिन प्रभाकर झेले होणाऱ्या शिधावाटप अधिकारी 
४२ “ग”मालाड 
29 “अ*वरळी या पदावर. 
श्री. सविन झेले, यांच्या बदलीने Raa 
र शिधावाटप अधिकारी 
८. | श्री. विनोद रामचंद्र गुरसळे दाय रवात होणाऱ्या शिधावाटप अधिकारी 
7 ४२ “TT ATSTS या पदावर. 
श्री. कल्पेड्ठा संख्ये, यांच्या बदलीने रिक्‍त 
श्री. सतिश  मानिकराव | शिधावाटप अधिकारी 
९. होणार्‍या शिधावाटप अधिकारी 
कोकरे 29 “अ”वरळी 
२४ “ड”विलेपार्ले या पदावर. 
श्री. दिनेश सोईतकर, यांच्या बदलीने 
पा शिधावाटप अधिकारी 
a ०. | श्री. कल्पेडठा दामोदर संख्ये रिक्‍त होणार्‍या शिधावाटप अधिकारी 
२४ “ड”"विलेपार्ले ल 
अ ,परेल या पदावर. 
श्री. दत्तात्रय नागरे, यांच्या बदलीने 
शिधावाटप अधिकारी 
वी १. | श्री. एकनाथ दयाराम पवार रिक्‍त होणार्‍या शिधावाटप अधिकारी 
३८ “फ” कल्याण 


३१ई” माटुंगा या पदावर. 


२. सदर आदेश तात्काळ अंमलात येतील. नियंत्रक, शिधावाटप संचालक नागरी पुरवठा, मुंबई यांनी वर 
नमुद अधिकाऱ्यांना बदलीच्या ठिकाणी रुजू होण्यासाठी तात्काळ कार्यमुक्त करण्यात यावे व त्याबाबतचा अहवाल 
शासनास तात्काळ सादर करण्यात यावा. 

३. बदली झालेल्या अधिकारी यांनी त्यांची बदली रद्द करणे अथवा त्यासाठी प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्षरित्या 
दबाव आणल्यास संबंधितांची कृती गैरवर्तणूक समजण्यात येईल. 

४. वरीलप्रमाणे पदस्थापना करण्यात आलेल्या अधिकाऱ्यांना पुर्वपरवानगीशिवाय कोणत्याही प्रकारची रजा 
मंजूर करू नये व महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा) नियम, १९८१ मधील नियम ३० (सी) नुसार मूळ कार्यालयाने 
पदस्थापना झालेल्या अधिकाऱ्यांचे कोणत्याही प्रकारचे रजेचे अर्ज स्विकारू नयेत. असे अर्ज प्राप्त झाल्यास ते 
संबंधित अधिकाऱ्यांना मूळ पत्त्यावर नोंदणी पोचदेय डाकेने परत करावेत. 

५. संबंधित अधिकारी यांनी त्यांच्या नवीन पदस्थापनेच्या ठिकाणी रुजू झाल्याबाबतचा रुजू अहवाल 
नियंत्रक, शिधावाटप व संचालक नागरी पुरवठा, मुंबई यांना तसेच शासनास त्वरित सादर करावी. 

६. सदरील आदेश तात्काळ अंमलात येतील असे नियंत्रक, शिधावाटप व संचालक नागरी पुरवठा, मुंबई 
यांनी पहावे. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन आदेश क्रमांकः बदली-२३२३/प्र.क्र.१३६/ ना.पु.१५ 


७. सदर शासन आदेश महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२३०५१८१७२०१५०३०६ असा आहे. सदर आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 

८. महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by TATOBA MARUTI KOLEKAR 


DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=FOOD CIVIL 
SUPPLIES AND CONSUMER PROTECTION DEPARTMENT, 
2.5.4,20=f6809ddecc0e0507860e37e9935ab3a7013510f4fe04fad2 
7512588a0bc8e1 5f, postalCode=400032, st=Maharashtr 


KOLEKAR टॅ 
(ता. मा. कोळेकर) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन. 
प्रति, 
१. सर्व संबंधित शिधावाटप अधिकारी यांना (नियंत्रक शिधावाटप व संचालक नागरी पुरवठा, मुंबई यांच्या 
मार्फत) 

Wd :- 

१) नियंत्रक शिधावाटप व संचालक नागरी पुरवठा, मुंबई. 

२) सर्व उप नियंत्रक शिधावाटप 

३) मा.मंत्री (अ.ना.पु.व ग्रा.सं.) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय,मुंबई. 

४) सचिव (अ.ना.पु.व ग्रा.सं.) यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्राळय,मुंबई. 


महाळेखापाल- महाराष्ट्र-१/२ ( लेखा परीक्षा ) महाराष्ट्र राज्य, मुंबई/नागपूर. 
अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई 

जिल्हा कोषागार अधिकारी, ठाणे 

१०) विभागातील सर्व कार्यासने 

११) निवड नस्ती, कार्यासन नापु-१५. 


) 
) 
) 
) 
) महालेखापाल-महाराष्ट्र-१/२( लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र राज्य, मुंबई/नागपूर. 
) 
) 
) 
) 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


